नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याबाबत 

महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण-२०२३ 
अंतर्गत निर्यातीभिमूख पायाभूत सुविधा विकास 
कार्यक्रम याकरीता तरतूद करण्याकरीता नवीन 
लेखाशीर्ष उघडणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन निर्णय क्र. निर्यात-२०२३/ प्र.क्र. १९३/ उद्योग-७ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक ०७/०२/२०२४ 

प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण-२०२३ हे दिनांक २२/११/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
जाहीर करण्यात आले असून, सदर धोरणांतर्गत निर्यातीभिमूख पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रम याकरीता 
धोरण कालावधीत रुपये २,२५० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष सुरू 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

निर्यातीभिमूृख पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रम या अंतर्गत राज्यामध्ये निर्यातीभिमूख पायाभूत 
विकास प्रकल्प राबविण्याकरीता नियतव्यय अर्थसंकल्पीत करण्यासाठी खालील लेखाशीर्ष उघडण्यास 
शासन याव्दारे मंजूरी देत आहे. 


निर्यातीभिमूृख पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रम 
मराठी English 
मागणी क्र. के-०७ ॥<-0७ 
मुख्य लेखाशिर्ष | २८५२, उद्योग २८५२, Industries 
उप ८०-सर्वसाधारण ¢o-General 
मुख्यलेखाशिर्ष 
गौण शीर्ष १०२, औद्योगिक उत्पादकता १०२, Industrial Productivity 
गटशीषे (०१) महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन (09) Maharashtra State Export 
धोरण Promotion Policy 
उपगटशीर्ष (०१)(०१) निर्यातीभिमूख पायाभूत सुविधा | (०१)(०१) Export oriented 
विकास कार्यक्रम (कार्यक्रम) (२८५२ Infrastructure Development 
Aolgd) Programme (Scheme) (२८५२ 
Aolg¢) 
उद्दिष्ट 34, भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता 34, Grant for Creation of Capital 
अनुदान Assets 


०२. सदर शासन निर्णय प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई यांच्या Uw. ख.वि./चा- 
१/उद्योग, ऊर्जा तथा कामगार विभाग/ यूओआर-१६७/२०२३-२४/११२९, दिनांक ३०/०१/२०२४ रोजीच्या 
पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेने, नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ०५/का.१४६१, दिनांक 
०५/०१/२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेने तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ०५/२०२४/व्यय-१६, 
दिनांक १०/०१/२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः निर्यात-२०२३/ प्र.क्र. १९३/ उद्योग-७ 


०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०२०७१६४१०५०४१० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJAY SHAMKANT DEGAONKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES 

SANJAY SHAMKANT tnescrasctasoun otearmaen 
2.5.4.20=de0a2ca7914a3c02f24aa23655f609f4 1f2d36b0ec57da4c71f1 
9aaf08230a79, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


D E G AO N KA R serialNumber=56CF8C8577584ADC42F070185C585C41084CC34F6683 
553D21CCACBFA33D4D1F, cn=SANJAY SHAMKANT DEGAONKAR 
Date: 2024.02.07 18:22:38 +05'30' 
(संजय देगांवकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र आद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता / लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर. 


अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

नियोजन विभाग (कार्यासन १४६१), मंत्रालय, मुंबई. 

वित्त विभाग (अर्थ-१४ /व्यय-१६), मंत्रालय, मुंबई. 

अवर सचिव (प्रशा-१), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (उद्योग-७) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


